राज्यातील व्यवसायिक/ नोकरदार यांना कर्ज पुरवठा 
करण्यात नागरी सहकारी बँका व नागरी/ ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पत संस्थांवर कोविड-१९/ 
लॉकडाऊनचे होणारे दूरगामी परिणाम व त्यावरील 
उपाययोजना याबाबत अभ्यास करुन शासनास 
अहवाल सादर करण्यासाठी समिती गठीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ०५२०/ प्र.क्र.९६/७-स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : २७ मे, २०२० 


प्रस्तावना :- 


कोविड-१९ च्या विषाणूजन्य रोगाचा संपूर्ण जगभर प्रादुर्भाव झाल्यामुळे केंद्र शासनाने दि.२४.३.२०२० 
रोजी संपूर्ण देशात लॉकडाऊन जाहीर केला आहे. विशेषत: या रोगाचा महाराष्ट्रात मोठया प्रमाणात प्रादुर्भाव 
झाला आहे. सदर लॉकडाऊन मुळे संपूर्ण देशात सामाजिक व आर्थिक जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. या 
रोगाच्या प्रादुर्भावाचे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, राज्यातील 
सहकार क्षेत्रावर देखील हे परिणाम होणार आहेत. 
२. महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत सहकार चळवळीचे योगदान महत्त्वाचे आहे. राज्यात सुमारे दोन 
लाख सहकारी संस्था कार्यरत असून राज्यातील ५.५ कोटी नागरिक विविध सहकारी संस्थांचे सभासद आहेत. 
राज्याच्या सहकार क्षेत्रातील खेळते भांडवल सुमारे ३.५ लाख कोटी असून सहकार क्षेत्रात सुमारे ३.० लाख 
पेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत आहेत. 
३. विशेषत: राज्यातील व्यवसायिक/ नोकरदार यांना कर्ज पुरवठा करण्यात नागरी सहकारी बँका व 
नागरी/ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पत संस्थांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. त्या दृष्टीने या संस्थांवर कोविड- 
१९/ लॉकडाऊनचे होणारे दूरगामी परिणाम व त्यावरील उपाययोजना याबाबत अभ्यास करुन शासनास 
अहवाल सादर करण्यासाठी समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त पार्श्वभूमीवर खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. 
१) श्री. विद्याधर अनासकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य अर्बन बँक्स HSM, मुंबई - अध्यक्ष 


२) डॉ. पी. एल. खंडागळे, अप्पर निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे - सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ०५२०/ प्र.क्र. ९६ /७-स 


श्री. धनंजय डोईफोडे, प्रादेशिक सहसंचालक, साखर, पुणे - सदस्य 
श्री. जयवंत जालगावकर, अध्यक्ष, दापोली अर्बल बँक, दापोली - सदस्य 


श्री. काका कोयटे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य नागरी सह. पतसंस्था फेडरेशन, पुणे- सदस्य 


श्री. जिजाबा पवार, चेअरमन, ज्ञानदीप नागरी सह. पतसंस्था, मुंबई - सदस्य 
श्री. आनंद कटके, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, मुख्यालय, पुणे - सदस्य 
श्री. मिलिंद सोबले, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, मुख्यालय, पुणे - सदस्य सचिव 


सदर समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे असेल :- 


१) राज्यातील व्यवसायिक/ नोकरदार यांना कर्ज पुरवठा करण्यात नागरी सहकारी बँका व नागरी/ 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पत संस्थांवर कोविड-१९/ लॉकडाऊनचे होणारे दूरगामी परिणामांचा 
अभ्यास करणे. 

२) राज्यातील व्यवसायिक/ नोकरदार यांना कर्ज पुरवठा करण्यात नागरी सहकारी बँका व नागरी/ 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पत संस्थांवर कोविड-१९/ लॉकडाऊनचे होणारे दूरगामी 
परिणामांच्या अनुषंगाने शासनास उपाययोजना सुचवून अहवाल सादर करणे. 


३) सदरहू समितीने आपला अहवाल दोन महिन्यात सादर करावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२००५२७१२०६०८५३०२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Ramesh Shankarrao Shingte 
: c= nt OF 


Ramesh Shankarrao ‘22 


5.4. d 1 b2ed6e1 e4aca719170d9eae8aa25 1 ee28dc56c75d8a 
65acb34103d45bd48, 


S h i n g te serialNumber=b9bf7a534d8f1272bd902482bf95b556aSbaefdddce 
18574a78fa2d8d0957d1f, cn=Ramesh Shankarrao Shingte 
र्मेठीं 2 Bre 1358:36 +05'30' 

(रमेश शिंगटे ) 
अवर सचिव तथा सहनिबंधक, 


सहकारी संस्था, महाराष्ट्र शासन 


Maharashtra, ou=Cooperation, 
Department, postalCode=400032, 


मा. मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 

श्री. विद्याधर अनासकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य अर्बन बँक्स HSI, मुंबई 
डॉ. पी. एल. खंडागळे, अप्पर निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 

श्री. धनंजय डोईफोडे, प्रादेशिक सहसंचालक, साखर, पुणे 

श्री. जयवंत जालगावकर, अध्यक्ष, दापोली अर्बल बँक, दापोली 

श्री. काका कोयटे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य नागरी सह. पतसंस्था फेडरेशन, पुणे 
श्री. जिजाबा पवार, चेअरमन, ज्ञानदीप नागरी सह. पतसंस्था, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ०५२०/ प्र.क्र. ९६ /७-स 


९) श्री. आनंद कटके, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, मुख्यालय, पुणे 

१०) श्री. मिलिंद सोबले, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, मुख्यालय, पुणे 

११) महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१२) महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१३) विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (सवी 

१४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१५) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१७) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


